ध्वनिमुद्रणातील दीपस्तंभ : माधवराव माडगावकर 


नमस्कार, 

कांही वर्षांपूर्वी मुंबईला गेलो होतो तेव्हा, शिंवाजी पार्कचा माझा संग्राहक मित्र मुकुंद आचार्यने 
मला निरोप दिला की, "अरे ज्यु, गाडगावकर ठुझी आठवण काढीत होते. त्यांनी ठुला घरी 
भेटायला बोलावलंय. तू सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या कांही आठवणी लिहून काढल्या आहेत." 
अर्थात, ही आनंदाची बातमी होती. मी लगेच माधवरावांना फोन करून त्यांना भेटायला गेलो होतो. 
त्यावेळी ते म्हणाले, "जयंत. आठवणी जश आठवल्या तश लिहून काढल्या आहेत. माझ्यासो- 
बतचा लताबाईचा हा दर्पिळ फोटो मिळाला तो या लेखाबरोबर प्रकाशित करणार आहे. आठवणी 
जरा वाचून बघ तुझ्याऱुळे हे /क्य झालं आहे ”त्या वाचल्यावर मी माधवरावांना म्हटलं, "एच 
एम. व्ही.च्या स्वरगंगेतील या पवित्र दवार्षिळ व दुर्लग आठवणी आहेत. रसिक वाचकांना निश्‍चित 
मनापासून पावतील व त्याचं उत्तम स्वागत होईल.” 


यातील सर्व दुर्मिळ छायावित्रे अजय माडगावकरच्या सोंजन्याने... 


आळ | ऱ्व्शा 

1, क 
3 गरी 
7 १५ 
व १9 भी 
र; 
। 
म 
> 












"क्क खु 
न श्र की 


१-३) माधवराव माडगावकर मुंबईतील ॥/1॥/ स्टडीओत, ध्वनिमुद्रणाच्या खोलीत... २) नी: एन: नोशी व 
माधवराव माडगावकर... 


माधवरावांचा मुलगा अजय हा माझा बालमोहन शाळेतील मित्र. आम्ही एकत्र क्रिकेट खेळात होतो. 
अजय हा सुद्धा दिसायला आई-वडिलांसारखा सुंदर, उंच व शिंवाजीपार्कला लोकप्रिय होता. तसेच, 
अभ्यासात अतिशय हुशार होता. शिवाय त्याचा मित्रपरिवारही अफाट होता. परंतु, मला दुर्मिळ 
गाण्यांचा छंद व आवड असल्याने मी अजयच्या आई-वडिलांशी अधिक मैत्री करून होतो. 
माडगावकरांच्या घरात पूर्वीपासून खेळाचं अंग होतं. कारण, माधवरावांचे बंधू विजय माडगावकर हे 


१९३४ मधील भारतामधील पहिले राष्ट्रीय बॅडमिंटन चॅम्पियन होते. तसेच, त्यांचा मुलगाही बॅडमिंटन 
चॅम्पियन होता. मला आठवतंय मी नोकरीला लागलो तेव्हा ज्या बसमधून प्रवास करीत होतो त्याच 
बसमध्ये अजयचे वडीलही सोबतीला असत. ते अत्यंत विनम्र व शांत स्वभावाचे होते. तसेच उंचपुरे, 
मितभाषी आणि त्यांचं व्यक्तित्व रुबाबदार होतं. त्यावेळी ते जगप्रसिद्ध ।॥॥/॥१/ कंपनीत चीफ 
रेकॉर्डिंग इंजिनियर म्हणून काम करीत होते. कांही कारणास्तव अजयचा व माझा रेकॉर्डिंग 
निमित्ताने वैयक्तिकदृष्ट्या अधूनमधून संपर्क होत असे. त्यामुळे तत्सबंधित मला अधिक माहिती 
मिळत असे. शिंवाय, क्रिकेट हा आमच्यातला सर्वसामान्य दुवा होताच. याआधी अजयच्या आई- 
वडिलांना माझा छांदिष्ट स्वभाव व संग्राहक वृत्तीची कल्पना होती. मला ठवतंय लग्नापूर्वी सुधा 
सबनीस या नांवाने गोड गळ्याची अजयची आई ही भावगीत गायिका म्हणून प्रसिद्ध होती. अनेक 
नामवंत संगीतकारांकडे त्यांनी गायन केलं होतं व त्यांच्या रेकॉर्डस्‌ खूप लोकप्रिय होत्या. शिवाय, 
मुंबई आकाशवाणीवरही त्या नियमित गात असत. म्हणतात की, संगीतकार श्रीनिवास खळे यांच्या 
संगीत रचना या गायक गायिका यांना गाण्यासाठी अवघड असत, त्यामुळे खळे यांच्या कडे गाणे 
म्हणजे कठीण परीक्षा पास होणे असे मानले जात असे. सुधाताईंच्या कांही रेकॉर्डस्‌ श्रीनिवास 
खळे यांनीही स्वरबद्ध केल्या होत्या. असो. पुढे अजय व मीही अमेरिकेत आलो. निवृत्तीनंतर 
अजयचे आई-वडीलही मुंबईला राम-राम करून अजयकडे ह्यूस्टन, टेक्सासला कायमचे रहायला 
आले होते. 

माझं भाग्य असं की, मी कधी अजयला त्यांच्या चौकशीसाठी फोन केला की, अजयची आई 
माझ्याशी खुप गप्पा मारीत असे. अर्थात, सुवर्णकाळातील जुन्या आठवणीत त्या मला घेऊन जात 








१) अनयचे आई-वडिल. ह्यूस्टन, टेक्सासला अजयच्या घरी झालेल्या मेटीत... २) ॥॥11/ स्ट्डीओत 
भावगीत गातांना अजयच्या आई (पूर्वीच्या सुधा सबनीस) व वायोलिनवर व्ही: जी: नोग... ३) व्ही: जी: नोग, 
सुधाताई व माधवराव... 


असत. आणि मला ती मेजवानी असे. अजयच्या आग्रहास्तव एक दिवस मी निश्‍चय केला की, 


आपण अजयकडे टेक्सासला त्याला व त्याच्या आई-वडिलांना भेटायला जायचं. त्याप्रमाणे मी 
गेलो होतो. मात्र जातांना अनेक प्रश्‍न माझ्या डोळ्यासमोर होते. त्यांची भेट ही मला सुवर्णसंधी 
होती. आणि त्या तयारीने मी गेलो होतो. आमचा दुर्मिळ गाण्यांचा खजिना आम्ही पुण्याला दान 
करण्याच्या तयारीत होतो. त्यामध्ये सुधाताईची एक अत्यंत लोकप्रिय रेकॉर्ड माझ्याकडे होती. ती 
कॅसेटवर रेकॉर्ड करून त्यांना आश्‍चर्यचकित करून ऐकविणे हा माझा महत्वाचा उद्देश होता. ती 
रेकॉर्ड होती, गीतकार ग. दि. मा. यांचं गजानन वाटावे यांनी स्वरबद्ध केलेलं 'रघुवीर आज घरी 
येणार". मंडळी, त्या संध्याकाळचं ते आनंदमयी वातावरण मी कधीही विसर शकलो नव्हतो. ते 
सुधाताईंचं गाणं येथे ऐकावं: ॥((०५:////॥/॥/.४0०५(॥0९.९0॥)/0/१(011?0-011150/६॥॥477(0 
"जयंत गुंबईहिन आम्ही फक्त जुन्या आठवणी घेऊन आलो आहोत. त्या ठुला दाखविणार आहोत.” 
असं म्हणून सुधाताईंनी दुर्मिळ खजिन्याची एक पिशवी माझ्यासमोर उघडली. आणि मी त्यातील 
अनमोल रलें पाहून थक्कच झालो होतो. त्यामध्ये माधवरावांचे व सुधाताईंचे ।५॥॥१/च्या 
स्टुडिओतील अनेक दुर्मिळ फोटो होते. माधवरावांनी प्रकशित केलेल्या त्यांच्या आठवणी होत्या. 
तसेच, लताबाईच्या हस्ताक्षरातील दोन गाण्यांचे हस्तलिखित होते. आणि त्यामागे माधवरावांनी 
लिहिले होते, "हे गाणे लता मंगेशकरांनी गायले असून ते स्वत:च्या अक्षरांनी लिहिले आहे.” मंडळी, 
त्यावेळी मला शोध लागला होता की, लताबाई गाण्यापूर्वी गीतकाराने लिहिलेले गाणे आधी लिहून 
घेत असे मग गात होती. ।।॥॥/च्या स्टुडिओत माधवरांनी रेकॉर्डिंग केलेले ते अप्रतिम गाणं होतं, 
संगीतकार सी. रामचंद्र यांच्या १९५३ मधील 'झांझर' सिनेमातील लताबाईचं 'बहारें बेंच डाली' हे 
गाणं..! या गाण्यातील त्रिवेणी संगम म्हणजे, तालवादक लाला गंगावणे यांनी वाजविलेला उत्कृष्ट 
तबला, कोंवळ्या आवाजात एका दमात लताने गायलेलं गाणं व अण्णांचं लाजवाब संगीत. हे 
ऐतिहासिक गाणं आपण येथे ऐकाच: 
॥[[[05://0॥॥॥॥/.४0०७॥0९.00॥/0/१(0॥1?९-)(0॥/॥७५()०2-६ माधवराव सी. रामचंद्र यांची खुप 
स्तुती करीत होते. वेळेचं बंधन ते कटाक्षाने पाळणारे होते. त्यांचं काम अतिशय चोख व शिस्तबद्ध 
असे. अण्णांच्या सुरुवातीच्या गाजलेल्या अनेक चित्रपटात लाला गंगावणे यांचा तबला असे. 
माधवराव सांगत होते, "लाला गंगावणे हे स्वभावाने अत्यंत साधे व धिप्पाड होते. त्यावेळी त्यांच्या 
तोडीचा उत्तम तबला व ढोलकीवादक कुणी नव्हता! ”इतर अनेक दिग्गज कलाकारांसह सर्वाना 
जवळून पाहण्याचे व ऐकण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले. या समाधानाचं कौतुक माधवराव नेहमी 
करीत असत. थोडक्यात, आज आपण ।॥॥/चे जे-जे श्रवणीय असे दिग्गज कलाकारांचे शास्त्रीय 
संगीत, सर्व भाषेतील गायकांची गीतं, सिनेसंगीत व कार्यक्रम तबकड्या-ध्वनिफितींवर ऐकत 
आहोत त्यामागे किंवा त्याचे श्रेय माधवराव माडगावकर यांना आहे. आज त्यांनी घेतलेली दिवस- 
रात्र-२४/७ अपार मेहनतीचं त्यात प्रतिबिंब दिसतं असं म्हटलं तर ते योग्य ठरेल... 








| 
वर री 
र क 
क टी 
टि 
॥ छू 





१) मुंबईच्या फिरोजशाह मेहता रोड वरील ॥॥॥॥1/ 5(॥/०चे कार्यालय... २) ४॥॥॥/ 5(॥/०त संगीतकार 
नौशाद 'द्रलारी" चित्रपटातील 'सुहानी रात ढल चुकी" हे महमद रफीकडुन गाणं रेकॉर्डिग करतांना... 

४) माझे संग्राहक मित्र डॉ! प्रकाश जोशी यांनी त्यांच्या घरी: त्यावेळी सिनेसृष्टीत जाणकार संगीतकारांचं 
ज्यांच्यामुळे पान हालत नव्हतं असे एकमेव सुप्रसिद्ध तबला-डोलकी वादक लाला गंगावणे व श्रेष्ठ 
संगीतकार सी. रामचंद्र यांची पाहिली पत्नी बेन यांचा सत्कार केला तेव्हा... मित्र डॉ प्रका जोशी यांच्या 
सोंजन्याने 


एकेठिकाणी मी लाला गंगावणे यांच्याबद्दल वाचलं होतं की, राज कपूरच्या ' आवारा' मधील 'घर 
आया मेरा परदेसी? या स्वणदूश्यातील गाण्यात लाला गंगावणेने जी कमाल केली आहे त्यांचं 
वर्णन असं होतं, "क्षणात लालाची ढोलकी उुस्पष्ट मधुर आवाजात बोलायला लागली. त्या 
वादनात स्त्रीयुलभ नखरा होता; नायिकेची अधीरता होती. हृरहूर होती. लालाच्या वादनावर खुश 
होऊन राजनी त्यांना कडकडुन मिठी पारली होती व शभर रुपये बक्षीस दिले होते नर्गिस ही काही 
नृत्यांगना नाही. पण या गाण्यात लालाच्या ठेक्यावर समरस होऊन मंत्रउुग्ध झाल्यासारखी ती 
नाचली आहे ”हा एक चमत्कार होता. राज कपूरच्या दिगदर्शनाची कमाल, ते गाणं, ते स्वणदृश्य 
आणि लाला गंगावणेचा तबला-ठोलक येथे ऐका: 
॥[[.05:////////.४0७[॥७6९.00॥///[(0॥?९-५॥]//8॥०७७५(८| 








१) 'गंगा जमुना डोळ्यात उम्या का? या गाण्याच्या रेकॉर्डिंगच्या प्रसंगी: डावीकडुन: /॥॥॥॥/ स्ट्रडीओत 


वसंतराव कामेरकर, संगीतकार वसंत प्रश्र, लता मंगेशकर, जी: एन: जोशी व माधवराव माडगावकर... 
२) लता मंगेशकरांचा दुर्मिळ फोटो... ३) डावीकडुन: माधवराव, राज कपूरच्या 'बॉबी" फिल्मचा गायक शेलेद्र 
सिंग व नी. एन. नोशी. ळू | 





१) नेथे माधवराव रहात होते त्या सोसायटीची दोन बिल्डींग्स होती. एक होतं माधवरावांचं 'दत्त निवास* व 
मागे 'शांती कुंज', तेथे संगीतकार बुलो सी. रानी रहात होते... २) माधवराव जेथे पाहिल्या मजल्यावर रहात 
होते ते दत्त निवास". त्या रस्त्याचं नांव कॅमेरामन पाडुरंग नाईक आहे. (पूर्वीचा शिंबाजी पार्क रस्ता नं: ५)... 
माझा मित्र नरेन/लनंद गुप्ते याच्या सोजन्याने.. ३) ॥॥॥/॥/ स्ट्रडिओत. डावीकडुन:* माधवराव, मन्ना डे, श्रीनिवास 
खळे व नी. एन: नोशी... 


माधवराव ज्या बिल्डिंगमध्ये रहात होते त्या घराचे नांव 'दत्त निवास' होते. त्याच बिलिंगमध्ये वरच्या 
मजल्यावर जुन्या काळातील सुप्रसिद्ध संगीतकार व कळसूत्री बाहुल्यांचे शिल्पकार 'मधुलाल 
दामोदर मास्टर' रहात होते. मला आठवतंय अजय व त्याचे जवळपासचे कांही मित्र शाळेत 
असतांना मधुलाल यांचे सोबत हौशेखातर त्या कळसूत्री बाहुल्यांचे कार्यक्रमही करीत असत. 
महत्वाचं म्हणजे, राज कपूरच्या 'मेरा नाम जोकर' या सिनेमात मुकेशचं शिंवरंजनी रागातील जे 
'जाने कहां गये वो दिन' या अप्रतिम गाण्यात जोकरची सांकेतिक/प्रतिमात्मक कळसूत्री बाहुली 
वापरली आहे ती मधुलाल मास्टर यांनी बनविली होती. सुमारे १९७०/७१ च्या काळात व्ही. 
शांताराम यांचा 'जल बिन मछली...' व राजकपूरचा 'मेरा नाम जोकर' आर्थिक दृष्ट्या खर्चिक व 
भव्य सिनेमे प्रकाशित झाले 

होते. 'जल बिन मछली...'चे साऊंड इंजिनियर अथवा रेकॉडिस्ट होते मंगेशा देसाई. आणि त्याचवेळी 
रेकॉडिंग क्षेत्रात एक क्रांती घडली होती. मोनो रेकॉर्डिंग हे इलेकट्रॉनिकपणे स्टिरिओ करण्याचे 
अत्यंत कठीण व तांत्रिक दृष्ट्या अवघड काम माधवरावांकडे आले होते. त्यावेळी व्ही. शांताराम 
यांनी मंगेश देसाई यांना माधवरावांची मदत घ्यायला सांगितली होती. आणि माधवरावांनी ती केली 
होती. तसेच, राज कपूरच्या 'मेरा नाम जोकर'साठीही माधवरावांच्या मदतीने त्या सिनेमाचे प्रभावी 


रेकॉडिंग इलेकट्रॉनिक पद्धतीने स्टीरिओफोनिक केले होते. आज हा एक चमत्कार समजला जातो. 
त्याचे पूर्ण श्रेय माधवरांना दिलं जातं..! तेव्हा 'मेरा नाम जोकर' प्रकाशित होण्याआधी त्याची 
आकर्षक व नाविन्यपूर्ण (|? १९९018 घेऊन अजय आमच्या घरी आला होता. त्याच आकर्षण व 
रेकॉडिंग मी विसरूं शकत नाही... 

तसेच, माधवरावांच्या मागच्या बिल्डिंगमध्ये नामवंत संगीतकार बुलो सी. रानी रहात होते. मी 
त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनाही एकदा भेटलो होतो. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व गायिका सुरेयाच्या 
'बिल्वमंगल' या चित्रपटाला बुलो सी. रानी यांचे उत्कृष्ट संगीत होते. त्या व जोगन या सिनेमातील 
कांही गाणी त्यांनी बाजा पेटीवर वाजवून दाखविली होती. बुलो सी. रानीच्या वरच्या मजल्यावर 
सिने निर्माते जी. एस. रावलही रहात होते. आणि त्याच परिसरात अभिनेत्री निरुपा रॉय, संगीतकार 
जयकिशन, गायिका पारो देवी व रूप के शौरी व पत्नी 'लारा लप्पा फेम' मीना शौरी रहात होते. 
आणि पुढे गेल्यावर अल्ट्रा सोसायटीत लग्नानंतर आशा भोसले रहायला आल्या तेव्हा अजयच्या 
आई-वडिलांना नियमित भेटायला येत असत. तसेच, शिवाजी पार्कच्या त्यांच्या घरी अनेक नामवंत 
कलाकार येत असत. तलत मेहमूद, मन्ना डे, विलायत खान व संगीतकार नौशाद यांचा तर 
वैयक्तिक परिचय होता. त्यामुळे ते नियमित येत असत. जी. एन. जोशी यांनी लिहिल्या 
'स्वरगंगेच्या तीरी' या पुस्तकातील बहुतेक माहिती वाचल्यावर आपल्या लक्ष्यात येईल की, त्याचे 
व माधवरावांचे अनुभव हे सारखेच आहेत. माधवरावांचं बंगाली भाषेवर प्रमुत्व असल्याने 
सिनेक्षेत्रातील बंगाली व इतर कलाकार हे सर्व बाबतीत माधरावांना त्यांचे गुरु मानीत होते. 
विशेषत: मन्ना डे, हेमंत कुमार, एस. डी./आर. डी. बर्मन, किशोर कुमार, सलील चौधरी, अनिल 
बिस्वास वगैरे. कांही बंगाली गायक कलाकरांना माधवराव गातांना बंगाली उच्चार कसे करावेत व 
त्याचा अर्थ समजवून सांगत. तसेच त्यांना मराठी गातांनाही ते मदत करीत होते. खुद्द लताबाई व 
आशा भोसलेही त्यात होत्या. थोडक्यात, माधवराव सर्व बाबतीत व क्षेत्रात निष्णात, परोपकारी व 
निगर्वी होते. हे सर्व अविस्मरणीय होते... 

माधवराव त्यांच्या कामात इतके निष्णात, कर्तबगार व परोपकारी स्वभावाचे होते की, ।५॥५॥१/मध्ये 
काम करत असतांना त्यांना दिवस-रात्र काम करावे लागत असे. त्यातून गायक व इतर वादक 
कलाकार यांचा मूड सांभाळणे सर्वात महाकठीण असे. त्यामुळे ते वेळी यावेळी घरी येत असत. 
अजय सांगत होता की त्याची व वडिलांची मेट कधी-कधी दोन तीन दिवसांनी होत असे. 

मी जेव्हा लताबाईंना भेटलो होतो तेव्हा, त्यांना |५॥५॥ स्टुडिओ व माडगावकर यांची आठवण दिली 
होती. आणि त्यांना मी त्यांच्याबद्दल विचारले होते. तेव्हा, लताबाई माडगावकरांबद्दल आदराने 
बोलत होत्या. म्हणाल्या, "युरुवातीला वर उंचावर असलेल्या एकाच माईकवर रेकॉर्डिग करावे 
लागत असे. मी उंचीने बुटकी होते. तेव्हा माडगावकरांनी पला एक छोटे स्ट्ल दिले होते व त्यावर 


मी उभी राहून गाण्याचे रेकॉर्डिग करीत असे. त्यांनी गला रेकॉर्डिंगसाठी करावे लागणारे अनेक 
बारकावे समजावून सांगितले होते. शिवाय ते अत्यंत शांत स्वभावाचे होते. माझ्यावर त्यांचे फार 
उपकार आहेत. कृपया माझे त्यांना व सुधाताईना आठवणीने नमस्कार द्या. “त्यावेळी |॥॥१/ मध्ये 
अनेक देशी व परदेशीय नामवंत, दिग्गज व नवोदित कलाकार कामानिमित्ताने व रेकोंडिंगसाठी येत 
असत. कांही जण तर अनुभवी माधवरावांचा सल्ला घेण्यासाठीही येत होते. सर्वांना ते आनंदाने 
मदत करीत असत. हा त्यांचा गुण वाखाणण्यासारखा होता. मला आठवतंय मी शाळेत असतांना 
अजयच्या मोठ्या बहिणीचं, डॉ. आशाचं जेव्हा लग्न केडेल रोड वरील वनिता समाजच्या मोकळया 
जागेत झालं तो अविस्मरणीय लग्नसमारंभ मी कधीच विसरू शकणार नाही. अजयचे आई-वडील 
हे सुप्रसिद्ध व त्यांच्या क्षेत्रात ते नामवंत असल्याने, त्या लग्नसमारंभाला चित्रपट सृष्टीतील, 
रेकॉर्डिंग व इतर क्षेत्रातील असंख्य कलाकार मंडळी हजर होती. त्या संध्याकाळच्या समारंभ 
सोहळ्यासाठी येणाऱ्या कलाकारांसंबंधीचं ओळखवजा सूत्रधार होते, सुप्रसिद्ध सिनेनट मनमोहन 
कृष्ण. 'न भूतो न भविष्यती' असा तो अभूतपूर्व सोहळा होता... 

ह्यूस्टनला रहाणारे माझे आणखी एक ज्येष्ठ मित्र होते, परोपकारी दिवाकर उर्फ भाई कारखानीस. 
त्यांनाही भेटायला मी व अजय गेलो होतो. भाई म्हणजे, रेकॉर्डिंग व व्हिडीओग्राफीतील उत्तम 
संग्राहक व जोपासक. त्यांच्याकडे असंख्य दुर्मिळ चिजा ऐकायला व पाहायला मिळाल्या. 
अजयच्या घरी जाऊन त्यांच्या आई-वडिलांची व त्यांच्या आठवणींची व्हिडीओग्राफी करावी अशी 








-“ ) ळत. ५. "> ह््स्ा 2: 
१) ॥॥॥॥/ स्टुडिओत: मागे उमे: दुसरे माधवराव, बिटल्स ग्रुपचा प्रसिद्ध गायक जॉर्ज हॅरिसन व सेन गुप्ता... 
२) रेकॉर्डिंग स्ट्रडिओत माधवराव... ३) ॥॥111/ स्ट्रडिओतः माधवराव, मीमसेन जोशी, जेम्स आयव्हरी, 
जयाकिशन, उषा अय्यर-उत्थुप, शशी कपूर व इस्माइल मर्चट... 


ऱ्जा 


भाईंची ईच्छा होती. मात्र, कांही कारणास्तव तसं घडलं नाही... दरम्यान, मी सुधाताईकडील एका 
स्टुडिओत जाऊन सर्व दुर्मिळ फोटोंच्या कॉपीज करून घेतल्या होत्या. आज त्या घेतल्या म्हणून 
माझ्याकडे सुरक्षित आहेत. कारण, अजयचे वडील गेल्यावर त्यांच्या इच्छेनुसार सुधाताई मुंबईला 


आपल्या मुलीकडे, डॉ. आशाकडे रहायला गेल्या होत्या. जातांना तो सर्व दुर्मिळ खजिना त्या सोबत 
घेऊन गेल्या होत्या. अजयला माझ्या छंदाचं, लेखणीचा व संग्राहक वृत्तीची पूर्ण कल्पना होती. 
अजयने माझं उत्तम स्वागत करून मला सर्व प्रकारचं आनंदाने सहकार्य केलं होतं. मी खऱ्या अर्थाने 
भाग्यवान ठरलो होतो यात शंका नव्हती. हे आजच्या लेखावरून तुम्हाला निश्चित समजेल. 

मूळ गोव्याचे माडगाव या गांवातील माडगावकरांचं दैवत दामोदर/शंकर होतं. परंतु, शिक्षण व 
व्यवसायासाठी बाहेर पडलेले त्यांचे पूर्वज इंग्लंड येथे स्थायिक झाले होते. कालांतराने 
माधवरावांचे वडिल भारतात येऊन ते बर्मा येथे उद्योगासाठी रेल्वेने जात असतांना त्यांना कांही 
कलकत्याचे धंदेवाईक मारवाडी भेटले. आणि त्यांनी त्यांना बर्मा येथे न जातां कलकत्याला थांबून 
व्यवसाय करावा असे सुचविले. त्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य व मदत करण्याचे त्यांनी 
माधवरावांच्या वडिलांना आश्‍वासन दिले. त्यामुळे ते कलकत्याला स्थायिक झाले. 

माधवरावांचा जन्म कलकत्ता येथे झाला होता. त्यांचे शालेय शिक्षण जरी पूर्णपणे बंगाली भाषेतून 
झाले होते तरीही त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांच्या मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष केलं नव्हते. लायब्ररीत 
जाऊन मराठी कथा-कादंबऱ्या वाचणे याची त्यांना गोडी लागली होती. त्यामुळे मराठी भाषा ते 
विसरले नव्हते. शालेय शिक्षणानंतर माधवरावांनी बनारस विद्यपीठातून मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल 
इंजिनियरिंग मधून उच्च शिक्षण घेतले होते. आणि त्या काळात पुढे त्यांनी बंगलोरच्या |॥॥0131) 
॥॥5[[[॥(९ ० 50९10९ मध्ये जाऊन इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये पी. एच. डी. केलं होतं..! 

तेथे त्यांची भौतिकशास्त्रज्ञ व त्या विषयात नोबेल पुरस्कार मिळालेले सुप्रसिद्ध सी. व्ही. रामन 
यांच्याशी भेट झाली होती. त्यावेळी रामन यांनी माधवरावांना त्यांच्या सोबत कार्य करण्याची ईच्छा 
दर्शविली होती. आणि याच दरम्यान माधरावांच्या वडीलांचे कलकत्त्यात निधन झाले होते. त्यामुळे 
माधवरावांना आलेली संधी पूर्ण करतां आली नव्हती. हे दुर्दैव होतं. भावंडात मोठे असल्याने 
माधवरावांना कलकत्याला परत जावं लागलं होतं. इंजिनियरिंगच्या शिक्षणामुळे त्यांना |५॥/॥१/ 
नोकरी मिळाली. तेथे त्यांनी आपला जम लवकरच बसविला व त्यांच्या क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय 
कामगिरी केली. विशेषतः साऊंड रेकॉर्डिंगच्या परदेशीय-इंग्लिश यंत्रणेत त्यांच्या अनुभव कंपनीला 
फायदेशीर ठरला होता. त्यामुळे माधवरावांना अधिक अनुभव घ्यालाल आणि द्यायला कंपनीतर्फे 
आखाती देशात जावं लागत होतं. तसेच, साऊंड रेकॉर्डिगची मशीने बिघडली तर त्याचे पार्टस 
इंग्लंडहून मागवावे लागत. त्यावेळी ते पार्टस बोटीने यायलाच मुळी महिने लागत असत. शिंवाय ते 
खर्चचिही असत. तेव्हा माधवरावांनी त्या मशीनवर काळजीपूर्वक अभ्यास करून त्याची योग्य 
दखल कशी घेतली तर ती बिघडली जाणार नाहीत. यावर अधिक भर दिला आणि त्यात ते 
यशस्वी झाले होते. यामुळे कंपनीचा खर्च वाचत होता. आणि कंपनीचं उत्पादन व फायदा वाढत 
होता. या कर्तबगारीवर माधवराव लवकरच |-॥५१/चे चीफ साऊंड रेकॉर्डिंग इंजिनियर झाले व 


निवृत्त होईपर्यंत ते ।५॥॥१/चे खऱ्या अर्थाने एक निस्वार्थी, यशस्वी व विश्‍वासू 'मास्टर्स' म्हणून 
आदराने जगले यात शंका नाही. 

सुरुवातीला कलकत्त्याला |।॥॥१/मध्ये कामाला असल्याने माधवरावांचं बंगाली भाषेवर प्रभुत्व होते. 
पु. ल. देशपांडे हे जेव्हा शांतिनिकेतन येथे कांही वर्षासाठी गेले होते. त्यावेळी ते व माधवराव 
एकमेकांशी बंगाली भाषेत बोलत असत. पु. ल. मुंबईला आल्यावर त्यांचा व माधवरावांचा बंगाली 
भाषेतून पत्रव्यवहार होत असे. त्यातील पु. ल. यांनी माधवरावांना लिहिलेले एक खाजगी पत्र मला 
दाखविले होते. तसेच, माधवरावांच्या व सुधाताईच्या लग्नालाही पु. ल. हजर होते. 





ठ > ह व के 


१) गायक तलत मेहमूद व माधवराव... २) डावीकडुन: जी: एन. जोशी; संगीतकार रवी, महमद रफी व 
तबल्यावर मंगेशकर... 3) संगीतकार सलील चोधरी, विश्‍वानित व माधवराव... 


माधवराव २००९ मध्ये गेले. त्यावेळी ते ९६ वर्षांचे होते. ते गेल्यावर माझे स्नेही डॉ. सुरेश 
चांदवणकर यांनी माधवरावांना दिलेल्या आदरांजली लिहिलं होतं, "१९३७ ते १९७३ या काळात 
त्यांनी ध्वनिमुद्रण कलेच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक नामवंतांचे ध्वानिमुद्रण केले. 
सुरुवातीला कोलकाता येथे के: सी. डे बेगम अख्तर यांची व अनेक नवोदितांची ध्वनिमुद्रणे 
केल्यावर ते मुंबईत आले. इथे अनेक संगीतकारांबरोबर त्यांनी काम केले. अवीट गोडीची शकडो 
गाणी सुबकपणे फुद्रित करण्यातले त्यांचे योगदान गहत्वाचे आहे ७८, ४५ व ३३.3 गतीच्या 
ध्वनिझुद्रिकांच्या युद्रण तंत्रात ते पारंगत होते. सुरुवातीच्या काळात जी. एन. जोशी व वसंतराव 
कामेरकर नवनवीन कलावंतांच्या शोधात असताना पाडगावकर स्ट्र॒डिओमधली तांत्रिक बाजू 
समर्थपणे सांभाळत होते. एका यायक्रोफोनवर ध्व्निमुद्रणे करावी लागत. जी. एन. जोशी, गजानन 
वाटके गंगुबाई हनगल, हिराबाई बडोदेकर गाणिक वर्षा यांची अनेक ध्वर्निमुद्रणे त्यांनी केली. लता 
मंगेशकरांची 'गंगा जमुना डोळ्यात उम्या का? व (“हसले ग बाई हसले? ही गाणी माडगावकरांनी 
मुद्रित केली. चुंबकाफिती (0/॥/76(/ 18065) आल्यावर त्यांच्या एडिटिंगचे तंत्रही त्यांनी 
आत्मसात केले. त्यांच्या आग्रहावरून अंगात ताप असताना व खोकल्याची उबळ येत असतानाही पं 


डी. व्ही. पलुस्करांनी की? रागाचे २५ मिनिटांचे मुद्रण केले व तेच त्यांचे अखेरचे गायन ठरले: 
त्यावर ३० तास येहनत घेऊन १८ मिनिटांची एल. पी. रेकॉर्ड माधवरावांनी चिद्ध केली. ती आजही 
एऑडिटिंगचा आदर्श नमुना मानली जाते. आध्वुनिक तंत्रात त्यांनी कुमार गंधर्व मीमसेन जोशी; 
किशीरी आमोणकर सुधीर फडके, शिवकुमार शर्मा! हरिप्रसाद वोरयासिया, बिस्मिल्ला खान यांची 
ध्वनिमुद्रणे केली. निवृत्तीनंतर अनेक वर्षे ते शिवाजी पार्क येथे रोड नं ५ वर (आता केंगेरायन 


नक ढाक] 
क्क १ 

ड़ री 

क्त 

क्क 

ह्य 





न ह! 


ऐतिहायिक &ण: १) 'मेरा नाम नोकर" या चित्रपटात राजकपूर व कल्पनातीत कहाणीवर आधारित नोकरची 
लाकडाची अत्यंत संपर्पक बनविलेली कठपुतळी/बाहुली:.. २-३) ज्यांनी ती कठपुतळी/बाहुली बनविली 
होती ते जुत्या काळातील नामवंत संगीतकार व शीएवजी पार्कला रहाणारे पपेटियरचे शिल्पकार मर्धुलाल 
दामोदर मास्टर... ४ अजयसमवेत मी: अजयच्या ह्यूस्टन, टेक्सास येथेही घरी... 


पांडुरंग नाईक मागी दत्त निवास' येथे राहत होते. तसं पाहिलं तर त्यावेळी शिवाजी पार्क म्हणजे 
सर्व क्षेत्रातील कलाकारांचे रहाण्याचे ठिकाण होते. ऐतिहायिक शवाजी पार्कच्या प्रत्येक गल्लीत 
कुणी-ना-कुणी नायवंत व्यक्‍ती रहाणारी होती. अनेक कलावंतांच्या ध्वानिमुद्रणाच्या आठवणी 
सांगताना ते रंगून जात कारण ते सर्व माधवरावांचे परमामित्र होते के. सी. डे यांच्याकडुन त्यांनी 
चक्क दोन गुजराती गाणी गाऊन घेतली होती. 

कलकत््याला असतांना अंध गायक के. सी. डे यांचं सर्वप्रथम केलेलं यशस्वी रेकॉर्डिंग त्यांची 
शाबासकी व रेकॉर्डिंग स्ट्रडिओत जाऊन के. सी. डे यांनी पाधवरावांचं केलेलं अभिनंदन यागुळे 
त्यांचा आत्माविश्‍वास वाढला होता. असं गाधवराव अधिसानाने सांगतात गझलसप्राज्ञी बेगम 
अख्तर यांना कंपनीच्या एका मार्केटिंगच्या अधिकाऱ्याने 'कव्वाली?” मुद्रित करायची सूचनावजा 
आज्ञा करताच त्या संतापल्या. त्यांचा राग पाडगावकरांनीच गोड बोलून घालवला. बिस्मिल्ला खान 
यांची विमान प्रवासाची पीती घालवून त्यांना परदेशात कार्यक्रमास जायलाही त्यांनी तयार केले. 
कुठल्याही संस्थेच्या उयारणीत सर्वस्व वाहून काय करणारी पाणसे आवश्यक असतात. माधवराव 
माडगावकर अश॥ंपॅकी एक होते रसिक श्रोता एक गोष्ट मात्र कधीच विसरूं /कणार नाही. ती 


म्हणजे आपल्या खडतर आयुष्यात विसाव्याची जागा दाखविणाऱ्या ॥॥1//च्या मास्टर्सनी आपणां 
सर्वाना दिलेले व दीर्घकाळ टिकणारे अंमल असे आनंदाचे ण. पुढे पागे जर ॥॥//वे म्युझियम 
अथवा संग्रह्मालय निर्माण झाले तर त्याच्या इतिहासात ध्वनिमुद्रणातील एकमेव दीपस्तंभ गाधवराव 
माडगावकर यांचं योगदान सुवर्ण अक्षरात लिहिले जाईल./ 

थोडक्यात; माधवराव हे ध्व्निमुद्रणातील दीपस्तंम होते../” 

आपला; 

जयंत. 


ता. क: या लेखासाठी मला माझा मिंत्र अजय माडगावकर आणि त्याच्या तीर्थरूप आई-वडिलांची 
झालेली मदत व सहकार्य लाख मोलाचे होते. यांच्याशिवाय मी हा लेख पूर्ण करूं शकलो नसतो. 
तसेच, माझे स्नेही डॉ. सुरेश चांदवणकर व नरेन/गुप्ते यांनीही वेळोवेळी केलेली मदत तितकीच 
महत्वाची होती. या सर्वांचा मी अत्यंत त्रणी व आभारी आहे. धन्यवाद. 


॥॥1५७ 15 110॥ ॥४ ५0०१ 118९00 4] ॥॥५१0090९१0 


199, 

| 100 [॥15 5५॥॥॥.॥/ ० ॥४ ४865 ९908९61 |॥_0(6 6000॥6॥[. ४०५॥ ॥93४9 0॥5॥ [0 (15९6 
॥॥११(९४6९॥ ॥6९6९553॥9 10 ॥[. 1॥॥15 9150 506९0118९5 50॥6९ 60१[(8€5 6८. 

२005, 

१1%. 


. १. 1४9309१७९१, 0168 17२९९00119 ६॥9॥॥6७॥, ५४ (1937-1973) 


॥॥20॥30 8118210130 ॥॥8300.0९9॥ ७/95 (॥6९ €॥.९ २९९९070110 ६010116९67 0 ॥॥॥१/ 0९6९1 3 (006 
९31867 5091 01 37 ४8९915. [6९ ११5 (॥9॥6९0 385 9 ॥९00931109( 90 8९(80[॥॥०9( 81011९6, 
१00 ७३5 ॥ [॥९ 010९९55 0 5((॥86४॥५ 1०93 9. 0. ॥ (९टल[॥0॥105 १ (॥8९ ॥0189॥ ॥॥७[(॥(९ 
० 5९16106, 89109(016, ७॥७॥ (॥९ ॥॥[॥॥6९(४/ 08९91 0० ॥15 361 |॥ 1937 4 3 ४0०५॥॥0 996 
1॥1९९8९551(3[९0 3 ९08108९ 1॥ ([॥९ ९0॥॥५९ ० ॥॥80॥30/”5 80206९1110 3501911015 ॥॥ 00061 (0 
51000. ॥15 1911४. 118 0/85 ॥॥॥6९0 09४ नाण, ७५100 ॥€९5७॥॥(९0 ॥॥ ॥15 (॥॥॥९ ९91॥॥0, 
1216४ ॥15 0355101 101 ७९00 (॥९ 41 ० ॥8९७॥00॥0॥० 50॥॥0 101 (॥९ 6॥]0४॥6९॥[ 01 


[॥6९ ॥5(.€॥8615 35 ७/8९॥. 25 66४8600110 ॥९-(010 8९15018 ९015105 ए॥[॥ ॥9॥% 31155 
1९ 1320 [॥९ ७॥॥७॥९०५९ (0 ९08७०९ ७५९ ॥९९010॥॥0 [॥९॥ ४0०1९85 01 ॥5[॥॥॥6॥5. 


15 ॥3॥0%/ ९1९05 ॥९॥॥0९ ॥९९070॥0 ॥0०५. ० [॥९ 010 [नीता 1॥॥ 50005 110॥ [॥6€९ 19405 
(1957 (४५०[॥6९॥ ॥॥019 08९॥॥0 [॥९ (85 1[॥) ॥॥९(७॥0॥0 ॥9॥% ॥॥[ ॥॥10७॥85 5५00 35 
391534, 8//9॥9, 8॥022, ॥20॥॥, ९९.  ॥486९ 3150 ॥68९0168606 २॥ [॥९ ए९॥-९0७॥॥) [55 
0॥॥0 [॥8९ 813 1940-1970 5॥0॥ 35 860॥ ॥[(त[वा, <. (८. 0369, (2 ।॥॥9॥1065॥11९3, (२8७ 
5$॥2॥॥, 8011561 10501, 8151119 ।((॥2॥ 310 901 9॥॥५॥ (0 ॥2॥]6€ 3 60९0/. ॥॥ 1971, 
॥ 9॥ 8006९॥1॥6९॥[ ० ॥॥5(01॥093॥ 510॥11)109॥0९, ॥९ ९011300180 ७॥॥[(॥ _९100/ 1९९0015 
॥५2॥1॥106€5॥1 106591 [0 51॥॥॥([6 5[81800॥0॥10 50॥॥0 0॥ ॥॥॥॥१/ 50(॥0 (90९101 ४९. 
$॥१॥(9॥19॥'5 ॥0७९ “91 8 ॥॥9३0९॥॥॥, ॥॥(७० 8॥ 8॥]2॥”/.  1॥15 0/95 (॥6९ ति. ॥018॥ 
१॥॥ 100 00100 2॥ 501५5 ७/९॥९ ॥९९0186९60 ॥॥ 56९0९00011 50७॥0. ॥1॥8९ 1॥॥) ॥॥0॥/९/९1 ॥320 
॥010 50॥॥0[॥0८.  ।॥€९3150 ॥6९९008९6 0860166 8॥॥50॥5 ॥७॥5[0 (90९101 (॥९ ॥0७1॥९ 
“१॥/०॥0९॥/०॥” ॥ 1968 "॥९॥ [॥९ 86९8९5 ९316 (0 ॥॥19 (0 ॥९९01. 





१) पु. ल. देशपांडे... २) सुधाताई व माधवराव... 


8९100 15 ९050134 (श(९' ७॥॥([(९॥ 0४ ०. 0965109106 (0 ॥॥9३0॥980130... 


९९ ०ण*०-५ 
बो ६४ "००००५ गभ्जुश्- 
९ न्ज७- 4॥॥००-५ 


“य बूर £रीथिवदायूत्वर २20न्नाण् शॉक ७-1 016 | 
'0वताद (नाथा शिशपि (गप शवे शूमि रली न 
वळूत्नाऱ 


घव उतम 2८% ग्ल्गाफलया “भकत रै 
७७९उनि' उत्र वुतशिनाना (ाआ्तनि,त६.तभ. शी 
(६९७ पित्या. “वन, तकर रानी अजि 
याच ॥ ४४-४५. धी ७6७ छा कामी त 
ञ49व अमभर्यश << शु ५ <कनलन (4 ॥ि्छें 8 
(ञ्ण शशश ९७ तीठ य न ल 
राक २भपदि| मी) मर १4, 
< (अठ आ्यलव या हि गवर जमरयलिव धाड 
(4(५ २0 " अूग “न 3५ "रडून शूळ 
वदभ डू शिकार जळ शाकाठ ळाचाऱ | अडे (३७] 
नून डयन १0 (व) रेड 654 
योग आण च्याठे च कले ३ १७४७ 28 | ठ्ताश्ि 
निरे ७तान शूछिफ (७ त्मया] 
'नेमत्रलष्गता नव 
५५.२५" त्ूश व टर विन लकत 
पत ऊत) ४४७ २ दशिश 
जीन, 


86100/॥ 15 (6९ (415300 11 ९५॥5॥ ० 300४९ ०7.5 8९1५4 (श(९'. 11412 [0 ॥%४ ५००0१ 11९10 
॥४3/6९1/४3॥10॥ 60॥७(९ 10 (॥€ 53॥16... 


ताठणा: तवा षाला 9०७७ <००08॥0॥(७8४/8॥॥00.00.॥> 
5$0०[ल: 8५: ॥1815181101 
एऐबॉ8: ॥/॥७91 14, 2012 12:30:18 ॥॥॥ 601 
ग०: |५९॥५/1 (७9॥81.00॥ 


ना38%8॥, 


ग॥&8 "४85 50168 00॥1801 ० 8 गाळ (0019900686 11] |8॥/ ॥॥॥० ॥/७85 500०580 (0 ए81]888 2 (हॉल "0 
भाषांझा, (वॉड 118॥9/ शी8 18 58 8 [8151801 | 88 [100 0018 881110 ॥॥॥०॥ 811805 ॥॥85 ॥० ५०1७. 


१॥४ "४8७9, । 8॥ 000५ ॥8९ ॥8151६01 ॥8 | 18०888. 
$0ण/ ठिप8॥810015 08180 ॥0॥ णा 508. 


नि8५8105, 
॥४818॥ 


-ा (जा $पा, 5/22, पला बीच टात <लीचा_॥०(७/लन्व४ीण8॥1.20॥>॥॥०(७: 


तिठणा: 8पला वब ?08ताला <लीबचा1_0(७801]]811.00॥> 
58॥०&ल: ॥ 8151001) 

1०: ७००७॥०५(&8%/8॥००.००.॥॥ 

8: 8॥089/, 5 68010३9, 2012, 10:57 ५ 


()88 व क्ा0 18101, 


॥08 [0 [81९ (0 ॥/०५ ७७80839. 

1 080 8 ४७९॥/ ॥९ली८ 7 ०85 0 50, एताब्ला ७0 ॥6& 800001 810 [॥0५1811॥]18&5 8550०80 ७ ॥. 
छडा ॥01॥08/ "७४७ ॥8० 3 ७११8७ 0811538009 818068, ॥॥॥० ॥/७85$ ॥08. 

४४8७ 88 ॥0॥/ 1000 0/छाठ (०00 शा ॥णा0ळा झा. 

1 ७५॥५ 08100 8 838010 [॥॥80०8198॥ ।हॉ&ा 581 09 ४०५: 


पठ शा १ांशा0 ॥॥80०॥8॥/08001, 
"५७ 0५8680 ॥898105, 


1 णा /७॥/ ॥800/ (0 ५७ ४०७ शाहा. | ॥8५७ 086 ७/8प (0 लाळ ७ ०७ 08 ॥ञाण णा&. 

1 80 ॥९8त 800 ०५ ।|8800॥0 1. ॥. /. 80 छा8 ५॥७॥ 8580518011 8 ॥18॥/ ००0॥]0819. 

४०५ ॥80 वा'/&8॥ 4. ॥॥. ४. ॥/0०५॥ 8॥, 85 018 ७०५0 589. ॥ ७॥७85 ॥० | 8 ]०७ 0 ४०५, ॥ ७७85 ॥॥७8 
१०७ ७४०६७0० ७ [ठ8| 08तांल्]01. | 188 8 ॥॥18 88 0० 185080 झाठ त8तांल्छा01 

(००॥॥॥[॥8॥[)01 018'5 ७०६ ॥5 0४७. ॥॥8 ॥6॥"/ ४/०॥६ 81215 [७ 8 8१७800 ॥[॥ ॥0180/. ॥॥॥॥"//8७४, 
हॉ 808. । 01 ॥008 ऐ॥ओ. ॥/०५॥ ॥॥॥ 08 8018 10 ७/०॥८ ॥ 6 ॥/8॥/ /०५॥ ७8 (0 11 ॥॥5 1180 |09. 

1 ॥॥॥ ठर्क्षी॥[8॥/ ००0116 10 588 ०७५ ॥७॥ झ[[तांठ. 1181 ॥0०५॥ 01 ॥॥७॥५ णा 8. 

२8858 ७8५80 ॥/ ॥॥॥॥०॥७ ५885 (2818311) [0 8008 (080. 

४०५७5 [॥॥॥89/, 


22 


लता मंगेशकर यांच्या स्वहस्ताक्षरात दोन गाण्यांचे दाखले... 


1) बहारें बेंच डाली - लता - १९५२ झांझर - राजेंद्र कृष्ण - सी. रामचंद्र 


कॉ ठन्रे त्रे शः ती क %/ - ४/”४ 5///भो/ 
चि शे रना ररदाली- वश्या 9-2 प्र्न 4 


टो ट्क >न्ळाऱे हॅम 


*--“« 


५" 






र $॥7) /$ ० 1 लै १7-४९ 
व व 
७ म ह 
टचा €2/” «647 ल यची »(७६.,, ''... (8 
र मि शय डि "त रल ह व ष् 
प म *_ ("१ न या (१ व * चि | ५. 
कटर (“६ जत र ४० 31८1) “| (04-< “५९ (५५ 


(> | 
%७_ ष्् - ७ हा, 6१ * >“ न वि - | | र १४५ 
माये शे ७00 शकय तभ शिवम २ ठक 


०३-/५४/५ 4 ८” /<1 ठे ह आ य भभ 2&1/। घेरे 


ग 


« "५०५. ऐ.चयंती 

प 140६31). गु & ५५% लश १०५१२ हश ता! क; १५५ 
श॥५॥ 0" तना 21 21: टेन >] १........ ४ 
9 क 2” क ध्‌ । 

का “२१ | व्ना शा. भे ५॥॥| ( १ श्‌ ल्श ( 


2) जी चाहता है अबतो - लता - १९५२ झांझर - राजेंद्र कृष्ण-सी. रामचंद्र. 











१ --« 7. > न का > ल >>> “>>> ->- र ९७- अक कळ क का क 


| / 

ऱ्श्सले "शा ठे भाळ (2 “माथे २१८ पेक 

9-2 उलरबेडे अव्ा मौतरी हताने 
उगो लेवा असले वक त्न्स्भ्रे दे | 
पन (क ८१7८ १ 

७/४/.४/” सस्ती २ड%५/” .१५/८/”/ त्रे” ्ि 

ह णले | 1१०५०९, > ऱ« र, 

टड 7”** न्न अक/न्याा ळी क 9 “भे 5/क "ये | 


2 (९ ब 

ढे नक्क््टे शीर >. /$६ 64 /7/ 347२ ८४» 
टी देन १. 
डत >> ८377 7” >/ त 

षत 
य ह क 


गी अडून, शॉक टो ह. ७-1. यज > “५७८ 
द विज ि “5 रे २ 8, 


11.९. ी क 
ः "५, गे< टे ट्र 


9 







शज 


